पोलीस नियमावलीच्या नियम ३०० अन्वये अतुलनीय धैर्य, 
कौशल्य इत्यादी विशेष गुण दर्शविणाऱ्या गडचिरोली या 
नक्षलग्रस्त जिल्हयातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना रोख बक्षिसे 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 


शासन निर्णय, क्रमांक पीएमडी-१००९ / प्र.क.४४९ / पोल-१, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : १९ जानेवारी, २००९. 

शासन निर्णय :- गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्हयातील नक्षल घडामाडीना आळा घालण्यासाठी 
पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नक्षल विरोधी अभियान राबवावे लागते. या कामगिरीसाठी प्रोत्साहन 
मिळण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी बक्षिस देणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने 
यापूर्वी जाहीर झालेली बक्षिसांची रक्कम रु. १,३५,००,०००/- (रु. एक कोटी पस्तीस लाख फक्त) 
एवढ्या खर्चाची बाब विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी व सदर रक्कमेची तरतूद सन २००९-१० 
या वर्षात करण्याकरीता सन २००९ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली 
होती. 

2. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
कळविण्यात येते की, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस 
अधिक्षक, गडचिरोली याच्या आस्थापनेवरील पोलीस अधिका-यांची बक्षिस या उद्दीष्टाखालील प्रलंबित 
देयके अदा करण्यासाठी एक'विशेष बाब' म्हणून डिसेंबर २००९ च्या (हिवाळी अधिवेशनामध्ये सन २००९ 
- २०१० या वर्षाकरीता पूरक अनुदान महाराष्ट्र ( तृतीय पुरवणी ) विनियोजन अधिनियम, २००९ ( सन 
२००९ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ ) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४, दिनांक 
२९/१२/२००९ मध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार उपरोक्त लेखाशीर्षनिहाय रु. १,३५,००,०००/- (रु. एक कोटी 
पस्तीस लाख फक्त) पूरक अनुदान संबंधित नियंत्रक अधिका-यांना सुपुर्द करण्यात येत आहे. या 
अनुषंगाने एक "विशेष बाब'म्हणून पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांना त्यांच्या पूरक मागणीनुसार सदरहू 
अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 

३. सन २००९-१० या वित्तीय वर्षासाठी पूरक अनुदान महाराष्ट्र ( तृतीय पुरवणी ) 
विनियोजन अधिनियम, २००९ ( सन २००९ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ ) म्हणून महाराष्ट्र शासन 


राजपत्र असाधारण भाग ४, दिनांक २९/१२/२००९अन्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 


D:APOL-I\Cash RewardCR 125.05 supplementory demand | 


—_—_—_ 


8. यासाठी होणारा खर्च पूरक मागणी. क्र बी-१ २०५५ - पोलीस या मुख्यलेखाशीर्षाखालील —— 
(००) १०९ - जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल ( २०५५ ०१६८ ) (दत्तमत) ०५-बक्षिसे साठी 
पूरक मागणीद्वारे मिळालेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2 क 
( कैलास बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
सह पोलीस आयुक्त, गुन्हे, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ail व्यय-७ /अर्थसंकल्प-१० 
, पोल-१. 


1DA\POL-WCash RewardCR 125.05 supplementory demand 1 


